महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीची 
पुनर्रचना करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सिंसाअ ७२२२ /प्र. क्र. ४७२ /सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.सिंसाअ 
७२२२/प्र.क्र.४७२/सां.का.४, दिनांक १३ मार्च, २०२३ 
2) सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी यांचे पत्र क्र. 
मरासिंसाअ १३१८/२०२३, दिनांक ३ मे, २०२३. 
३) सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी यांचे पत्र क्र. 
मरासिसाअ १५३९/२०२३, दिनांक ८ जून, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


सिंधी भाषा तसेच साहित्याच्या उन्नतीसाठी व उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये 
सिंधी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. उपर्निदिष्ट क्र. १ अन्वये 
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्यात आळेली आहे. सदर 
अकादमीवर अधिकच्या अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

उपर्निदिष्ट १ येथील शासन निर्णयान्वये पुनर्रचना करण्यात आलेल्या 
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीवर खालीलप्रमाणे अधिकच्या अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अशासकीय सदस्य 

अ.क्र नाव पदनाम 
| . | श्री.केशोर जामनदास केसवानी अशासकीय सदस्य 
२. | सौ.हिना तेजभान areata get अशासकीय सदस्य 
३. | श्री.नानकराम नेभनानी अशासकीय सदस्य 
४. | श्री.तुलसीदास सेतिया अशासकीय सदस्य 
५. | aR खेतवानी अशासकीय सदस्य 
६. | श्री.विनोद तलरेजा अशासकीय सदस्य 
७. | tad हिरामन जेठवानी अशासकीय सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सिंसाअ ७२२२ /प्र. क्र. ४७२ /सां.का.४ 


०२. वरीलप्रमाणे अधिकच्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्‍तीस उपर्निर्दिष्ट 
शासन निर्णयातील सर्व बाबी यथास्थिती लागू राहतील. 


०२३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०९०८१९४४१०९२२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VILAS RAMRAO THORAT 
Vi LAS RAM RAO DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM. 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e6cc4d20348a52de465c7¢34a61591 bbe69b747ae1 1457 
103a0cfb9a57fc6ce6, postalCode=400032, st=Mah 


THORAT ees 10 ळे 
(विलास रा.थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य are fears कार्य अधिकारी 
४. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६. सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई 
७. महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीचे कार्याध्यक्ष व अशासकीय सदस्य 
(सहसंचाळक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी 
यांच्यामार्फत) 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता ) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
१२.महाळलेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१५.कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१६.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


